समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या केंद्रपुरस्कृत योजनेंसाठी सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जमाती (TSP) 
उपयोजना लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र शासनाचा प्रथम 
हिस्सा व त्यास अनुसरुन राज्य शासनाचा 
समरूप हिस्सा वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८८/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, 
मुंबई ४०० 03२. 
दिनांक : - २ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा - 
१) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ ७.२/२०१८-आय एस -१२ (सर्वसाधारण) 
दिनांक ३० एप्रिल, २०१९ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/ कार्यासन.६, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१९ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८८/प्रशिक्षण, 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना - 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८८/प्रशिक्षण, दिनांक २८ 


नोव्हेंबर, २०१९ अन्वये समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक शिक्षण या केंद्रपुरस्कृत योजनेसाठी सन 


२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजना लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र शासनाचा प्रथम 


हिस्सा व त्यास अनुसरुन राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 


शासन निर्णयात आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता त्यामुळे, सदर 


शासन निर्णयास खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शुद्धिपत्रक: - 


संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक: निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८८/प्रशिक्षण, 


दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१९ या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ४ नंतर खाळीलळ मजकूर समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८८/प्रशिक्षण 


तसेच, आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/ कार्यासन.६, दिनांक 


२५ नोव्हेंबर, २०१९ मधील अटी व शार्तीचे पालन करण्यात यावे. 


आदिवासी विकास विभागाच्या वरील शासन निर्णयाचा उल्लेख सदर शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. २ येथे 


समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०२१२४४४५१६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra यय cnet 
Shankarrao Pawar ise" 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

२. अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

६. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे 

८. संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

९. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१३.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक व्यवसाय सातत्यपूर्ण विकास संस्था (DIECPD) 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


